ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, मुरबाड व कल्याण 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ ऑगस्ट, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/२०७६, दि.२१/०६/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये ठाणे 
जिल्ह्यातील अंबरनाथ, मुरबाड व कल्याण तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा नियोजन समिती, ठाणे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा नियोजन 
समिती, ठाणे यांची मंजुरी विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
नियोजन समिती, ठाणे यांचा ठराव विचारात घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जीन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| प्रजिमा-९८ ते ARIAS! करंद ग्रामीण (०/०० ते ३/७००) १९.८१०० प्रमुख 
ग्रामा-४५ पादीरपाडा अस्नेली ते| मार्ग ४५ ३.७०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रामा-३२ कुडसाबरे बांगणी ग्रामा- ae ooo 200) मार्ग-१०० 
१०७ रस्ता. (ता. अंबरनाथ) डॉक ल oe 
ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग ५० ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/१००) 
मार्ग २६ ३.१०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते १/२००) 
मार्ग ३१ १.२०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ५/००) 
मार्ग १०७ ५.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 


२. पाली शिरढोण ग्रामा-१३६ पाळली ग्रामीण (०/०० ते १/९००) ११.६०० प्रमुख 
चिरड छशोलारपाडा ग्रामा-८० | मार्ग १३६ १.९०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
करवले उसाटणे ग्रामा-१२३ व मार्ग-१०१ 
उसाटणे बुर्दुल ग्रामा-८७ कती मागीर ता. 

अंबरनाथ मार्ग ८० ३.०० कि.मी. 
(ता. अंबरनाथ) 
ग्रामीण (०/०0०ते ५/७००) 
मार्ग १७६ ५.७०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते १/००) 
मार्ग ८७ १.०० कि.मी. 

३. कळंभे कळंभाड विडे तुळईपाडा ग्रामीण (०/०० ते १/००) २२.३०० प्रमुख 
बाधिवळी घागुर्ळी आंबेगाव | मार्ग १९६ १.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मुळ्याचापाडा आंबेटेंभे रस्ता .(ता. ग्रामीण (०/०० ते १/५००) मार्ग-१०२ 
मुरबाड) मार्ग १९१ १.५०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते १/५००) 
मार्ग १९० १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते २/००) 
मार्ग १९३ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते १/००) 
मार्ग १९२ १.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 3/400) 
मार्ग १५० ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/५००) 
मार्ग १४९ ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 9/300) 
मार्ग १६३ ७.३०० कि.मी. 

४. सरळगांव कोरावळे म्हाडस, | इतर जिल्हा | (०/००ते १५/५००) १५.५०० प्रमुख 
केंदुर्ली बोरीवली म्हसा रस्ता. (ता. | मार्ग १८५ १५.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मुरबाड) मार्ग-१०३ 

प. शिरवली वडाची वाडी टाकीची ग्रामीण (०/०० ते ३/००) २८.०७० प्रमुख 
वाडी  फणसोली दुधाळेपाडा | मार्ग ११५ ३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
देवगांव धानीवळली ब्राम्हणगांव ग्रामीण (०/०० ते ३/००) मार्ग-१०४ 
शिरगांव फणसवाडी झापवाडी | मार्ग ११० ३.०० कि.मी. 
आनंदनगर चिखले कातकरीवाडी | ग्रामीण (0/00 ते ५/२५०) 
रस्ता. (ता. मुरबाड) मार्ग १०७ ५.२५० कि.मी. 

ग्रामीण (0/00 ते १/७७०) 
मार्ग १०५ १.७७० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ०/६५०) 
मार्ग १०४ ०.६५० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग ६५ ४.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/०० ते ११/३००) 
मार्ग ४९ ११.३०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते १/००) 
मार्ग २७० १.०० कि.मी. 


ठाकूरपाडा वावेघर पितांबरेपाडा ग्रामीण (०/०० ते २/५००) १३.८०० प्रमुख 
उतण आंबिवली जोडणारा मार्ग १५ २.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रस्ता.(ता. कल्याण) ग्रामीण (०/०० ते १/५००) मार्ग-१०५ 


मार्ग १७ १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 
मार्ग १८-१९ । २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ०/८००) 
मार्ग ३० ०.८०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 2/00) 
मार्ग 322 2.00 कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते २/००) 
मार्ग ३७ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 
मार्ग १४२ २.५०० कि.मी. 


कल्याण तालुक्यातील प्रजिमा-४९ ग्रामीण (०/०० ते १/२००) १७.४०० प्रमुख 
घोटसई सत्याचापाडा मानिवली | मार्ग ४४ १.२०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
सिध्देश्वर मंदिर वाघेरपाडा आणि | ग्रामीण (०/०० ते ५/५००) मार्ग-१०६ 
ठाकूरपाडा नालिबी ते अंबरनाथ | मार्ग ५२ ५.५०० कि.मी. 

नगरपरिषद हद्दिला जोडणारा ग्रामीण (०/०० ते १/१००) 

रस्ता.(ता. कल्याण) मार्ग १०० १.१०० कि.मी. 


ग्रामीण (0/00 ते ०/६००) 
मार्ग १०१ ०.६०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ५/५००) 
मार्ग १०३ ५.५०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) 
मार्ग १०४ ३.५०० कि.मी. 


एकूण १२८.४७० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२८.४७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९०४.९४०-- १२८.४७०) म्हणजेच 
१०३३.४१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (३४६.१७० -१५.५००) म्हणजेच ३३०.६७० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
११२.९७० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२४४४.५२४- ११२.९७०) म्हणजेच २३३१.५५४ कि.मी. इतकी 
होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०८२३१६४३१४४९१८ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


GANPAT SANDIPAN 275 : 
2.5.4,.20=3021bf955fefd7 1 fladSdd7c97769147f1 9aca6383a 1 2fed 

F484: 
KAC H A R E serial }5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD137FEA 


=B! 
BOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
2022.08.23 16:49:26 +05'3 


/m=44879507 ASSBADCE1C62B2D52FC25354CE08SDFF, 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, ठाणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

०) निवडनस्ती. 


a See > 


Oo नन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


